सहनिबंधक सहकारी संस्था,गट-अ, या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदळीबाबत. 
श्री.दिपक शिंदे. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२२/प्र.क्र.१२५/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: -२६ मे, २०२२. 

शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१, ४ (२, ४ (३), ४ (8) ४ (५) व ५ (१ (ख) मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या सह निबंधक, सहकारी संस्था,गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत 
पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

क्र 

ष्‌ श्री.दिपक दत्तात्रय शिदे | सहनिबंधक तथा सरव्यवस्थापक =| सध्याच्या पदावर १ वर्ष मुदतवाढ. 
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन 
मंडळ,पुणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०५२६१८२३१४२७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Co-operation, Marketing and 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व war, = 
allavi Kishor 


ment Of Mal |, 0U=Co: 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1fe547 ea6b606F742ced2d6ebfd2c68412e49f5edac040ea79 


Kolekar no aia 
(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
. संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२२/प्र.क्र.१२५/५-स 


११. मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा.मंत्री (cata) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१५. प्रधान सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन-५-स) 


फृष्ठ2 पैकी 2 


